निधी वितरीत करणे. 

“मागणी क्रमांक : झेडए-४,४२५०, इतर सामाजिक 
सेवावरील भांडवली खर्च, (००१९०) सार्वजनिक 
क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका, पंचवार्षिक 
योजनांतर्गत योजना, राज्य योजनाअंतर्गत योजना 
(००) रोजगार, (००)(०१) अण्णासाहेब पाटील आर्थिक 
मागास विकास महामंडळाला भांडवली अंशदान 
(४२५००२५९), ३२ अंशादाने (कार्यक्रम)” या लेखा- 
शीर्षाखाली सन २०१८-१९ च्या पुरवण्या मागणीद्वारे 


मंजूरअनुदानवितरीतकरणे... . 


महाराष्ट्र शासन 
lated विकास व उद्योजकता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक -अपामं २०१६ / प्र. क्र. १८७ / रोस्वरो -१, 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०९ ऑक्टोबर, २०१८. 


वाचावे :- (१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्रमांक - अर्थसं-२०१८/ प्र.क्र.६९/ अर्थ -३, 
दिनांक : ०२ एप्रिल,२०१८. 
(2) कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग झासन निर्णय क्र. अपाम-२०१६/प्र.क्र.१८७/रोस्वरो-१, 
दिनांक: ३१ मार्च, २०१७. 


शासन निर्णय:- 


अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ मर्या., मुंबई यांच्या योजना अधिक प्रभावीपणे 
राबविण्यासाठी महामंडळाचे अंशदान भागभांडवल रु. ४००.०० कोटीने वाढविण्यास उपरोक्‍त वाचा क्र-२ 
येथील दि. ३१.३.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. 


२. सन २०१८-१९ च्या पुरवण्या मागणीद्वारे कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, "मागणी क्र झेडए- 
४, ४२५०, इतर सामाजिक सेवावरील भांडवली खर्च, (००१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील 
गुंतवणूका, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजन राज्य योजनाअंतर्गत योजना (००) रोजगार, (००)(०१) अण्णासाहेब 
पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाला भांडवली अंशदान (४२५००२५९),३२ STAT (कार्यक्रम)" या 
लेखाशीर्षाखाली एकूण रुपये १०० कोटी (रुपये शंभर कोटी फक्त) इतके अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. 
त्यापैकी ७० टक्के निधी अर्थात रुपये ७० कोटी (रूपये सत्तर कोटी फक्त) वितरित करण्यास या शासन 
निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. 


३. उपरोक्त संदभाधीन क्रमांक (२) दिनांक: ३१ मार्च, २०१७ च्या शासन निर्णयान्वये महामंडळास रक्‍कम 
एकरक्कमी अदा करण्याबाबत आहरण व संवितरण अधिकारी, कौड़ाल्य विकास व उद्योजकता विभाग यांना, 
तसेच उप सचिव (रोख शाखा) यांना नियत्रंण अधिकारी म्हणून प्राधिकृत करण्यात आले आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अपामं २०१६ / प्र. क्र. १८७/ रोस्वरो -9 


४. वरील भागभांडवली अऱांदानाच्या अनुषंगाने होणारा खर्च, "मागणी क्र झेडए-४, ४२५०, इतर 
सामाजिक सेवावरील भांडवली खर्च, (००१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका, 
पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना राज्य योजनाअंतर्गत योजना (००) रोजगार, (00)(09) अण्णासाहेब पाटील 
आर्थिक मागास विकास महामंडळाला भांडवली अंशदान (४२५००२५९),३२ अंशदाने (कार्यक्रमो" या 
लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात मंजूर केलेल्या तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा. 


५. विषयाधीन प्रयोजनार्थ महामंडळास उपलब्ध करुन देण्यात आलेले भागभांडवल हे योजनांतर्गत 
योजना निधीतील असल्यामुळे मंजूर निधीच्या मर्यादेत कौडल्य विकास व उद्योजकता विभाग आणि वित्त 
विभागाद्वारे मान्यता दिलेल्या योजनांवरच हा निधी खर्च करण्यात यावा, तसेच त्यासंबंधीचे उपयोगिता 
प्रमाणपत्र विहित कालावधीत शासनास सादर करण्यात यावे. 


६. Blames निर्णय, नियोजन विभाग अनो. सं.क्र. १९०/१४७१ दिनांक १७.९.२०१८ व वित्त विभाग अनौ. 
सं.क्र. २१६/व्यय-६दिनांक २५.९.२०१८ अन्वये दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१८१००९१६४१५५०५०३ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


९0७9 Baban Sheshrao Mandwe 
Government Of Maharashtra, 
t Al eneurship 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. Baban 
Sheshrao 


Mandwe 


jent And Entrepr 
|Code=400032, 
a, 
'1a905c7fca95ea9a4a68053d53d 
4203¢383517611e96421b187, 


(4.21. मांडवे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा/विधानपरिषद, यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई. 
४) मा.मंत्री/राज्यमंत्री (कौ.वि.व उ.वि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई. 
५) अध्यक्ष / उपाध्यक्ष, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ मर्या., मुंबई. 
६) आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता संचालनालय, नवी मुंबई. 
७) व्यवस्थापकीय संचालक, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ मर्या., मुंबई. 


प्रत - 

१) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

२) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

3) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) -१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 

४) महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-१/२, महारष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 

५) कार्यासन अधिकारी (व्यय-७), वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

६) कार्यासन अधिकारी (का १४११ /१४७१) नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७) कक्ष अधिकारी रोस्वरो-२ मंत्रालय, मुंबई. 

८) निवड नस्ती रोस्वरो-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


